ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील 
परिचारीका निवासस्थान बांधकाम व इतर 
अनुषंगिक कामांच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुघोटीदुरुस्तीबांधकाम,/४४०४-०५/२३, दिनांक ०२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील परिसरामध्ये परिचारीका निवासस्थान बांधकाम 
करणे रु.६५३.३७ लक्ष व रुग्णालय आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे, फर्निचर, रुग्णालय इमारतीवर 
पत्रा होड, व इतर अनुषंगिक कामांचे रु.२१४.७४ लक्ष इतक्या रक्‍्कमचे अंदाजपत्रक व नकाशांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

१. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील परिसरामध्ये परिचारीका निवासस्थान बांधकाम 
करणे व रुग्णालय आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे, फर्निचर, रुग्णालय इमारतीवर पत्रा होड, व इतर 
अनुषंगिक कामांचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ टक्के, सेंटेज चार्चेस ४ टक्के, जीएसटी १८ Tah, व भाववाढ Yo 
टक्के ची तरतूद केली असून त्यानुसार परिचारीका निवासस्थान बांधकाम रु.६५३.३७ लक्ष व इतर 
अनुषंगिक कामे एकूण रु.१४८.७९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत 
जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे :- 


अटीव शार्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५५/आरोग्य 3 


8) 


बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर AHN वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर काम करतांना कामाची पुनरावृत्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता संबंधित 


कार्यकारी अभियंता यांनी घ्यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील परिसरामध्ये परिचारीका यांचे निवासस्थान 


बांधकाम करणे व रुग्णालय आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे, फर्निचर, रुग्णालय इमारतीवर पत्रा होड, 


व इतर अनुषंगिक कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 
(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५५/आरोग्य 3 


४. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील परिसरामध्ये परिचारीका यांचे निवासस्थान 
बांधकाम करणे व रुग्णालय आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे, फर्निचर, रुग्णालय इमारतीवर पत्रा होड, 
व इतर अनुषंगिक कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१४५९१२८४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAROTI / ७-७, 
ATRAM Date: 2023.06.22 12:45:24 +05'30 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक ग्रामीण रुग्णालय घोटी, जि. नाशिक. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Drawings Attached 
Drawings as per New IPHS Guidelines 
Type of work 
Rates Assumed 


Rates Analysis 


Rate Ciircular 


Essential Items 


Building proper 


G) 
Pos | 
02 
च 
3 
a 
ae 
fo) 
°o 
| 
— 
a) 
© 
been | 
z: 
5 
“ok 


First Floor 


hird Floor 
Total 


७ 1 Wn 
ARE: 
_- 0 
ण्प J 
ट्र Qa 
७ ! | 
no} | > 
os 8 
oO a 
डी 
o 


Bio Digester 
add 2% for rain water harvesting 
add solar Roof Top 


त्र 
9 
3 
ke] 
ow ठ 
ba | 
=< 
ry 
=] 
टि 
be] 
uw 


Total 


980 im 02 
alx a 
9-6 2 
| रच 3 uw 
"3: 
< 
> 
s|9 3 
112. 0 
हा - क 
Sia wn 
> 5 
m 
> (४ "उ. 
Ss व्य 
,॥॥ ८४ ०७ 
Nin 8 
83 3. 
ह na 
=. a 
z| << 
र < 
ठ g 
>] शा 
2० 


>] 
a 
a 
wn 
x 
—h 
3 
= 
= 
o 
=) 
a 
> 
co 
© 
3 
ऱ्ठ 
a 


nternal roads (Rmt 


G 


ement concrete around building 


&1=|e |= |S |= 
al< 3 |e 
9०51-18 
उठ ० l= 
s/c Cc ॥७ 
JO 3 3 is 
ol 2. | 
als < |«] 
०07 0 5 
(१) |०. + — 9 | pl 
--1 | fd 
6 0 © 
o ठ 3 
a c iw 

= 
a 


etaining Wall 
andscaping 
oil Investigation 0.5% on a 
D Work 
Total 


fe) Ole|-|= 
bl 
4 
ठ 
ञ 
2. 
ce 
& 
3 
7. 


ifts+3Yrs AMC 
AB Room. Area Lighting, Pumps, 
Generator 

CTV 


[od > rt 
= 

‘a 1a; 
७ 8 
८. एप 
=) “a 
° 
ee 
=] 

a 

= 

o 

ao 

© 

ba | 

or 

= 

~ 

—- 

0 

| 

र्ण 

2 


| 


. Name of Work - New construction of Nursing Quarters Rural Hospital Ghoti fal, (डवे, Dist. Nashik 


Revised Recapitulation sheet 


uarters Rural Hospital Ghoti Tal, lgatpuri, Dist. Nashik 


New Construction of Nursing Quarters 


23+10% Tribal Area=40%) 


10% Increase assumed for each year i.e.(2020-21,2021-22,2022- 


CE, PWD, Nashik (2019-20) Dated 28.05.2019 


259.23 31975.9 
259.23 36016.0 
259.23 36016.0 


259.23 37016.86 


o}|o|+ 


eas, 8289122.93 
ae a 9336427.68 
aaa 9336427.68 
aa 9595880.62 
Sub Total (a) 36557858.90 
2012223544 200000.00 
ay 731157.18 
ae 52000.00 
Sub Total (b) 931157.18 
es 4021364.48 
mae 1827892.95 
Sub Total (c) Total (c 7677150.37 
Total (A) 45166166.45 

[ Ci. 
45166166.45 
1500000.00 

2000000.00 


Project Cost = A+B+C=P 48666166.4 


eas 


1462314.36 
243330.83 


|____________|___973323.33 
1_____________|__8759909.96 
ee ee, 
nen 


Total (0) 16671073.71 
A+B+C+D | 65337240.16 | 
ore: 


व... 


Special Development of Ghoti Rural Hospital Premises Tal. (८०४७, Dist. Nashik 


Revised Recapitulation sheet 


Dra ings Attached ma ७ 
Drawings as per New IPHS Guidelines [No 


= 


peofwork =| Construct ion of Meeting hall _ 
Rates Assumed 2019-20 
—r_rnme 
R 10% Increase assumed for each year i.e.(2020-21,2021-22,2022- 
ates Analysis 
23+10% Tribal Area=40%) 


अ eee te Circular CE, PWD, Nashik (2019-20) Dated 28.05.2019 


[Building proper a iF ee ae : 3 =. 
‘Meeting Hall 80.00 ee 
Fuel gas pipeline eae कमलेश ea कड a 
[Bio Digester et eo ee 
2 2% for rain = “i 1 ae FES 
add ’solar Roof Top Onan Rte <r ere SS 
iain for Handi a D Ae कमागयचमहाबालालन 
Total eee eee 
External Drainage System 
=" pea See 
add 5% for firefightening a "Gt Ses ae 
‘Furniture (50% of Total Area) ba comer cl 
| pf Sub Total (८) 
| bs celia Total (A) 3583232.05 
Ce Se eee ee Pe 
7 ee a वा 
internal roads (Rmt) 1200.00 फा्रराकळ 
Paver Block I tacit 
Development of Ground a aa ee विकन! !..) 
To. i. re Se Ge See 
neta 
2: ie SOR Serena” 
re ee ee ee | 
ae cee oe ालेकलबविलिगीव्यी 
_______| 
यी Total 
की Cea eS 
harvesting 
le Oe ee 
Borewell, Drainage System 
ee 
क dieses cl a Pa 


aw 


Area (Sqrn Rate 


AB Room. Area Lighting, Pumps, 
Generator 

CCTV 

Watch men room 

Flag Post 


Dismantelling Existing Bldg 


Nt 
| 
il 


Uv 
p= | 
o 
- 
" 
+ 
(> 
i 
| 
ठर 
अही: 
o 


Total Project Cost = A+B+C=P 

es ee ee Oe 
ee es ee Ee 

— mee, aa करभ 
|Add 1% Green Building ( On a) ae bee 
Add Architects Charges 2% ( On P) a ee कळ 
‘Add 18% GST ( On P) a ee wee 
‘Add 10% Price Escalation en Gees Ee) 2 ee 
‘Add 10% Increase in SSR(On P) pe ee 
| Total a अही 5132403.70 


A+B+C+D 21474489.8 


TOTAL PROJECT COST 
Say Rs. In Lakhs 


| । 

uv 

io 
ry 
os 
o 


) 
ms 


